शोतकरी मासिक योजनेंतर्गत माहे डिसेंबर 
२०२२ ते मार्च २०२३ या कालावधीतील 
देयकाकरीता रु.५३.५१ लक्ष निधी वितरीत 
करण्याबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्र. होमाछ-२०२१/प्र.क्र.१११/३-अे, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : २४ मार्च, २०२३ 


वाचा - 
१) शासन निर्णय, कृषि व पदुम विभाग क्र.शेमाछ-२०१६/प्र.क्र.२९०/११-अे, दि.२३.०३.२०१७ 
२) शासन निर्णय, कृषि व पदुम विभाग क्र. शोमाछ-२०१९/प्र.क्र.९१/३-अ, दि.१९.०६.२०१९ 
३) वित्त विभाग शासन निर्णय क्र.अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३, दि. २४.०६.२०२१ 
४) शासन निर्णय, कृषि व पदुम विभाग क्र. शोमाच्छ-२०१९/प्र.क्र.९१/३-अ, दि.०३.०६.२०२१ 
५) शासन निर्णय, कृषि व पदुम विभाग क्र. शोमाच्छ-२०२१/प्र.क्र.१११/३-अ, दि.१७.०८.२०२१ 
६) शासन निर्णय, कृषि व पदुम विभाग क्र. होमाच्छ-२०२१/प्र.क्र.१११/३-अ, दि.०७.१०.२०२१ 
७) शासन निर्णय, कृषि व पदुम विभाग क्र. शोमाच्छ-२०२१/प्र.क्र.१११/३-अ, दि.१०.०२.२०२२ 
८) वित्त विभाग शासन निर्णय क्र.अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३, दि. ०४.०४.२०२२ 
९) शासन निर्णय, कृषि व पदुम विभाग क्र. अंदाज-२०२२/प्र.क्र.४२/२-अ, दि.०५.०४.२०२२ 
qo) शासन निर्णय, कृषि व पदुम विभाग क्र. होमाछ-२०२१/प्र.क्र.१११/३-अ, दि.१९.०७.२०२२ 
११) संचालक(विस्तार व प्रशिक्षण) यांचे पत्र क्र. कुआ/शेमासे/शे.अंकछ.माशाप्र/३१९७७/२२, 
दि.२२.०९.२०२२ 
१२) शासन निर्णय, कृषि व पदुम विभाग क्र. होमाछ-२०२१/प्र.क्र.१११/३-अ, दि.३०.०९.२०२२ 
१३) संचालक(विस्तार व प्रशिक्षण) यांचे पत्र क्र. कुआ/शेमासे/शे.अंकछ.माशाप्र/४०३५८/२२, 
दि.०१.१२.२०२२ 
१४) शासन निर्णय, कृषि व पदुम विभाग क्र. होमाछ-२०२१/प्र.क्र.१११/३-अ, दि.१७.०१.२०२३ 
१५) संचाळक (विस्तार व प्रशिक्षण) यांचे पत्र क्र. कृआ/शेमासे/शे.अंकछ.माशाप्र/८५२२/२३, 
दि.०६.०३.२०२३ 


प्रस्तावना - 

शेतकऱ्यांच्या हितार्थ सन १९६५ पासून प्रकाशित करण्यात येणाऱ्या शेतकरी मासिकाच्या 
माध्यमातून कृषि क्षेत्रातील लक्षवेधक तसेच अद्ययावत घडामोडींची माहिती राज्यातील व राज्याबाहेरील 
शेतकऱ्यांना पोहचविण्यात येते. कृषि विभागाच्या संदर्भाधीन दि. १७.०८.२०२१ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार 
शेतकरी मासिकाच्या सन २०२१-२३ करिता सप्टेंबर २०२१ ते ऑगस्ट २०२३ या कालावधीतील शेतकरी 
अंक छपाईचे काम आनंद पब्लिकेशन, जळगाव यांच्याकडे सोपविण्यात आले आहे. 

सन २०२२-२३ करिता “शेतकरी मासिक योजना" या योजनेसाठी रु.२४८.८३ लक्ष इतका निधी 
अर्थसंकल्पित करण्यात आला आहे. दि.१९.०७.२०२२ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार, मार्च २०२२ ते जुले 
२०२२ या महिन्यांतील होतकरी मासिक अंक छपाईच्या देयकांकरीता जाहिरात व प्रसिद्धी या बाबीवर 
होणा-या खर्चासाठी रु.५२.२५ लक्ष निधी आयुक्त (कृषि) यांना उपलब्ध करुन देण्यात आला आहे. तसेच 
दि.३०.०९.२०२२ शासन निर्णयानुसार, माहे जून २०२२ या महिन्यातील शहोतकरी मासिक अंक छपाईच्या 
देयकाकरीता रु.२९.७५ लक्ष निधी आयुक्‍त (कृषि) यांना उपलब्ध करुन देण्यात आला आहे. तसेच माहे 
ऑगस्ट २०२२ ते ऑक्टोबर 2022 च्या कालावधीच्या होतकरी मासिक अंक छपाईच्या देयकांकरीता 
दि. १७.०१.२०२३ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये रू.४४.७९ लक्ष एवढा निधी आयुक्त (कृषि) यांना उपलब्ध 


शासन निर्णय क्रमांकः होमाछ-२०२१/प्र.क्र.१११/३-ओ 


करुन देण्यात आला आहे. अशाप्रकारे आतापर्यंत एकूण रु.१२६.७९ लक्ष निधी आयुक्‍त (कृषि) यांना वितरीत 
करण्यात आला असुन शिल्लक निधी रु.१२२.०४ लक्ष आहे. 

संदर्भाधीन दि.०६.०३.२०२३ रोजीच्या पत्रान्वये संचालळक(विस्तार व प्रशिक्षण) यांनी “माहे डिसेंबर 
२०२२ ते मार्च २०२३ या कालावधीतील शोतकरी मासिक अंक छपाई व पोस्ट बटवड्यासाठी आवश्‍यक 
निधी रु. ५३.५१ लक्ष निधी वितरीत करण्याबाबतचा” प्रस्ताव सादर केला आहे. 

त्यानुसार माहे डिसेंबर २०२२ ते मार्च २०२३ या कालावधीतील शेतकरी मासिक अंक छपाईच्या 
रु.५३.५१ लक्ष देयकाकरीता, आयुक्त (कृषि) यांना उपलब्ध करुन देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन 
होती. त्यानुसार शासन पुढीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे- 


शासन निर्णय - 


१) शोतकरी मासिक योजने अंतर्गत (२६) जाहिरात व प्रसिद्धी या बाबीखाळी, माहे डिसेंबर २०२२ ते मार्च 
२०२३ या कालावधीतील ]शोतकरी मासिक अंक छपाईचे देयक अदा करण्याकरिता रु.५३.५१ लक्ष 
(रु.एकूण त्रेपन्न लक्ष एकावन्न हजार फक्त) इतका निधी आयुक्‍त (कृषि) यांना वितरीत करण्यास शासनाची 
मान्यता देण्यात येत आहे. 


२) यावरील खर्च "मागणी क्र.डी-३, २४०१-पीक संवर्धन, १०९-विस्तार व प्रशिक्षण, १०९-विस्तार व 
शेतकरी प्रशिक्षण, (०१) माहिती व प्रचार (09) (०२) शेतकरी मासिक, (२४०१ ०७४४) या योजनेत्तर" 
लेखाशिर्षाखाली (२६) जाहिरात व प्रसिद्धी या बाबीवरील सन २०२२-२३ करिता मंजूर केलेल्या तरतूदीमधून 
भागविण्यात यावा. 


सदर योजनेंतर्गत सन २०२२-२३ मध्ये वितरीत केलेल्या निधीचे लेखापरिक्षीत केळेली उपयोगिता 
प्रमाणपत्रे (॥५॥ता60 Utilizaton Certificates ) Wax सादर करावीत. 
४ हा आदेशा वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्रमांक ६६/२०२३/व्यय१, दि.२३/०३/२०२३ अन्वये 
दिलेल्या मान्यतेस अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 
सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०३२५११४६२५३५०१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने 
ANITA PRAMOD णा का sca 


.5.4.20=4a2a38bd321 9cb07837653760d3739e645909¢87e1f590a 
4c48acSbe 28, postalCode=400032, hi 


st=Mahara: 
rialNumber=39BOAF455329387CB 15636BD36438437C8ADACCS 
92042C2DF9B77B499001996D, cn=ANITA PRAMOD TUMMULWAR 
2023.03.25 11:50:54 +05'30 


(अनिता तुम्मुलवार) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१ प्रधान सचिव (कृषि) यांचे स्वीय सहायक, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई -३२ 

२ आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

३ कृषि संचालक (वि. व प्र, कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

४ कृषि उपसंचालक तथा संपादक, शेतकरी मासिक, कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, 
पुणे. 

५ महालेखापाल, महाराष्ट्र -१/२ (लेखा परिक्षा ), मुंबई 

६ महालेखापाल, महाराष्ट्र -१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई 
महालेखापाल, महाराष्ट्र -१/२ (लेखा परिक्षा ), नागपूर 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः होमाछ-२०२१/प्र.क्र.१११/ 3-3} 


८ महालेखापाल, महाराष्ट्र -१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता),नागपूर 

९ संचालक, लेखा व कोषागार, मुंबई. 

१० अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 

११ जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे. 

१२ महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
१३ संचालक, शासन लेखन,मुद्रण सामग्री संचालनालय, चर्नी रोड, मुंबई ४ 
१४ निवासी लेखापरिक्षा अधिकारी, पुणे. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


